प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरीता 
मनोविकारावरील औषधे खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र. १०६/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ- 

१) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम), 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संआसे/सायकॅट्रीक 
औषध/प्रशा.मंजुरी/मा.आ/टे-२/८३५/१८, दिनांक १९.०४.२०१८ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 


प्रस्तावना - 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरिता 
मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) औषधे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक तरतुद मंजुर करण्यात आली आहे. सदर 
अनुदानातून प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांवर औषधोपचार करण्याकरीता 
मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) औषधे खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत संदर्भीय पत्रान्वये 
प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानूसार प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरीता मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) औषधे 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
आरोग्य सेवा संचालनालयाने संदर्भीय दिनांक १९.०४.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरिता सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात 
आल्याप्रमाणे मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) एकूण vo औषधांची (अंदाजे रक्‍कम रुपये १,९२,९२,४१४/-) 
खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
१) सदर औषधाची आवश्‍यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर 
बाबींच्या खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
२) सदर बाबींचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 


समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-८ 


4) 


(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार 
HOS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥ /उद्योग-४, 
दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खाजरजमा 
करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर औषध विनावापर पडून राहणार नाहीत 
व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल व ते मुदतबाह्य होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदरहु खरेदीसाठी होणारा खर्च “२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- राज्य योजनांतर्गत 
योजना- (०६) (०९) मध्यवर्ती मनोरुग्णालये - २१, पुरवठा व सामग्री (२२१० ०२९१” या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या उपलब्ध अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

सदर औषध खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची मागणी नोंदविणा-या संबंधीत 
अधिका-यांनी दक्षता घ्यावी. 

संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 


तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-८ 


१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 

कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१४१४५५४६१६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Varsha 
Munjaji 
Bharose 


(व.मुं.भरोसे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य संस्थांमार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम), आरोग्य 
सेवा संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-८ 


) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे /रत्नागिरी/पुणे/नागपूर 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र. १०६/आरोग्य-८, दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१८ 


सोबतचे विवरणपत्र 

अ.क्र औषधाचे नाव प्रस्तावित | अंदाजित | अंदाजित खरेदी 

खरेदीची | दर प्रति रक्‍कम 

संख्या नग (रुपयांमध्ये) 
(रुपयांमध्ये) 

चो न eal Hydrochloride Tab 25 mg 604895 0.332 र 
२ Carbamezapine Tab 100 mg [196.1] 1002600 | 0.84 842184 
3 Carbamezapine Tab 200 mg [196.2] 1350000 (0.99 1336500 
8 | Chlorpromazine Tab 25 mg [385.1] 345500 0.45 155475 
षु Chlorpromazine Tab 50 mg [385.2] 971450 0.63 612013 
& Clobazam Tab 10 mg [195.1] 295000 1.06 312700 
७ | Clonazepam Tab 0.5 mg [374.1] 868000 0.76 659680 
८ Clonazepam Tab 2 mg [374.2] 250000 | 0.35 87500 
९ Clozapine Tab 50 mg [392.1] 650000 0.80 520000 
qo | Diazepam Inj 5 mg 2 ml Amp [20.2] 3507 4.50 15781 
fae Diazepam Tab 5 mg [20.1] 2260000 | 0.4134 934284 
१२ Divalproex Sodium Tab 500 mg [382.1] 900000 1.93 1737000 
93 Donepezil Tab 5 mg [389.1] 176875 =| 4.23 748181 
१४ | Escitalopram Tab 10 mg [373.1] 1100000 | 0.7665 843150 
१५ | Fluoxetine Cap 20 mg [378.1] 79360 0.2745 21784 
१६ 1. Decanoate Inj 25 mg/ml 493 44.48 seis 
Ea a Deconoate Depot Inj 1 ml 1000 91.00 sane 
१८. | Haloperidol Inj 5 mg/ml 1 ml [387.2] 9536 5.247 50035 
१९ Haloperidol Tab 1.5 mg [387.3] 215000 | 0.182 39130 
२० Haloperidol Tab 5 mg [387.4] 2900000 | 0.34384 997136 
२१ Imipramine Tab 25 mg [379.1] 325315 0.2751 89494 
२२ Lamotrigine Tab 50 mg [384.1] 60000 1.88 112800 
23 | Lithium Carbonate Tab 300 mg [383.1] | 409980 | 0.588 241068 
२४ Lorazepam Tab 2 mg [194.1] 1800000 | 0.377 678600 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-८ 


अ.क्र औषधाचे नाव प्रस्तावित | अंदाजित | अंदाजित खरेदी 

खरेदीची | दर प्रति रक्‍कम 
संख्या नग (रुपयांमध्ये) 
(रुपयांमध्ये) 

24 | Lorezepam Inj 2 mg/ml 2 ml [388.1] 2182 14.82 32337 

२६ | Mirtazapine Tab 15 mg [380.1] 55000 | 0.83 45650 

२७ Nitrazepam Tab 5 mg [375.1] 186000 | 0.45 83700 

२८ | Olanzapine Tab 10 mg [391.2] 1200000 | 0.45 540000 

28 । Olanzapine Tab 5 mg [391.1] 4500000 | 0.20 900000 

30 111) Inj 200 mg/ml 1 ml 30 24.26 os 

39 । Phenobarbitone Tab 30 mg [190.1] 689557 | 0.53 365465 

३२ | Phenobarbitone Tab 60 mg [190.2] 911625 | 0.53 483161 

33 Phenytoin Inj 50 mg/ml 2 ml [191.2] 1487 6.36 9457 

38 | Phenytoin Sodium Tab 100 mg [191.1] 1228210 | 0.21 257924 

34 aa Inj 25 mg/ml 2 ml Amp 14500 6.30 aes 

३६ Propranolol Tab 10 mg [376.1] 40000 0.20 8000 

30 Propranolol Tab 40 mg [376.2] 11000 0.25 2750 

३८ Quetiapine Tab 100 mg [395.2] 350000 0.35 122500 

38 | Quetiapine Tab 50 mg [395.1] 350000 _ | 0.2689 94115 

[go Risperidone Tab 2 mg [393.1] 3200000 | 0.320 1024000 

co Sertraline Tab 50 mg [381.1] 390000 ‘| 2.197 856830 

BQ Sodium Valporate Tab 200 mg [192.1] 2000000 | 0.780 1560000 

83 eerie aa Inj 1000 mg 250 48.5 क 

गौ ne Inj 500 mg 50 19.4 ian 

; oe a TH : 

४५ क Trihexyphenidyl Tab 3300000 | 0.31 a 

8६ र). Hydrochloride Tab 2 1900000 | 0.160 en 

80 | Zolpidem Tab 10 mg [390.1] 80000 1.57 125600 

एकूण किंमत 19292414 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


